महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. जमीन-०१२१/प्र.क्र.८४/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक २३ जून, २०२२. 


विषय :- गृह विभाग-मागणी क्र.बी-१०, ४०७०, इतर प्रश्ञासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च, 
००, ८००, इतर खर्च, (00) (००)(०७) पोलीसांकरिता भूसंपादन आणि इमारतीचे 
बांधकाम यावरील खर्च (४०७००१४२) (कार्यक्रम), ५३-मोठी बांधकामे या 
लेखाश्ीर्षाखाली प्राप्त अनुदानाचे वितरण करण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.जमीन-०१२१/प्र.क्र.८४/पोल-७, दि.०२.०३.२०२२ 
२) शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र.बांधका-०१२१/प्र.क्र.१८८/पोल-७. 
दि.२८.०३.२०२२ 


३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 
8) शासनपत्र, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०५.०४.२०२२ 


ज्ञापन:- 


मा. उच्च न्यायालयाने WP. No. २३३९/२०२१, WP. No. २३४२/२०२१, व WP. No. 
2383/2029 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार, वरील संदर्भ क्र.१ येथील दि.२.३.२०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयानुसार राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.११ करीता मौ.बाळेगाव व ARS, 
जि.ठाणे यांच्या जमिनीच्या अधे-मधे येणारी खाजगी जमीनचे संपादन तीन टप्प्यामध्ये करण्यास 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. मा.उच्च न्यायालयाने दि.२५.३.२०२२ रोजी दिलेल्या 
आदेशानुसार सदर भूसंपादनाची प्रक्रिया ३ महिन्यात पूर्ण (आदेश्ापासून तीन महिने 
दि.२५.०६.२०२२ पर्यंत) करावयाची असल्याने त्यापोटी देय रकमेपैकी वित्तिय वर्ष २०२१-२२ 
च्या उपलब्ध तरतूदीतून वरील संदर्भ क्र.२ येथील शासन ज्ञापन दि.२८.०३.२०२२ अन्वये 
रु.३२,३३,९१,०१६ इतकी रक्कम वितरीत करण्यात आलेली आहे. आता, वित्त विभागाने 
रु.४३.२६ कोटी इतकी रक्‍कम वितरित करण्यास सहमती दिलेली आहे. 


२. त्यानुसार उपलब्ध झालेली रु.४३,२६,००,०००/- (अक्षरी रुपये त्रेचाळीस कोटी सव्वीस 
लाख फक्त) इतका निधी रिट याचिका क्र.२३३९/२०२१, २३४२/२०२१ व २३४३/२०२१ मध्ये 
मा.उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार राज्य राखीव पोळीस बल गट क्र.११ 
च्या भूसंपादनासाठी, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांना वितरणासाठी अर्थसंकल्पीय 
अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणाळीवर वितरित करण्यास, याद्वारे, मंजुरी देण्यात येत आहे. 


३. उक्त खर्च हा, “गृह विभाग-मागणी क्र.बी-१०, ४०७०, इतर प्रश्ञासनिक सेवांवरील 
भांडवली खर्च, ००, ८००, इतर खर्च, (००) (००)(०७) पोलीसांकरिता भूसंपादन आणि इमारतीचे 
बांधकाम यावरील खर्च (४०७००१४२) (कार्यक्रम), ५३-मोठी बांधकामे” याखाली चालू वित्तीय 
वर्षात (सन २०२२-२३) उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः जमीन-०१२१/प्र.क्र.८४/पोल-७ 


४. भूसंपादन प्रक्रिया आणि निधीचा विनियोग संबंधित कायद्यातील तरतूदीनुसार होईल, 
याबाबत पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी sera करावी. 


५. उक्तरक्कमअधिदानव लेखा कार्यालय, मुंबई, येथून आहरण करुन संबंधित घटकास 
वितरीत करण्याच्या प्रयोजनासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. हे शासन ज्ञापन, झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.०४.०४.२०२२ नुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३६/२०२२/व्यय-७, 
दिनांक १५.०६.२०२२ अन्वये मिळालेल्या वित्त विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०६२३१७४८५८५३२९ 
असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARAYAN BIRA MANE 
DN: 


NA RAYA N B | RA : CN = NARAYAN BIRA MANE, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MANE van 
(नारायण बिरामाने) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


प्रति, 


Ere) 


प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-१, AERTS, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) निवड फाईल (पोल-७. 


AD 


3 


०८ 


(> 
wes 


£93) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


